वैद्यकीय व तत्सम महाविद्यालयात शिक्षण 
घेणाऱ्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील 
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत निधी 
वितरण. 

(लेखाशीर्ष २२२५ ३५२९) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२ /कार्यासन ६ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : -०१ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा :- 

१) वि. वि, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१ /प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ 

2) आदिवासी विकास विभाग शा.नि.क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्या-६, दि.१८.०६.२०२१ व 

दि.०१.०९.२०२१. 

३) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.व्यशिप्र-२०२१/प्र.क्र.७६/का-१२. 
प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत वैद्यकीय व तत्सम महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते. सदर योजनेकरीता आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ याखाली मुख्य लेखाशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या खाली लेखाशीर्ष २२२५ ३५२९, बाब क्र.३४, शिष्यवृत्ती 
व विद्यावेतने याकरीता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रु.३०००.०० लाख तरतूद करण्यात आली आहे. 
यापैकी संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये यापुर्वी 6.9929 लाख निधी वितरीत केला होता. आता सदर आर्थिक तरतुदींतून 
सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाअखेर प्रलंबित शिष्यवृत्ती करीता उर्वरीत निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन 
क्र.३ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरीत 
करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वैद्यकीय व तत्सम महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती 

योजना अंतर्गत सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाअखेर प्रलंबित शिष्यवृती अदा करण्याकरीता सन २०२१-२२ या 

आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार १०० टक्के मर्यादेत उर्वरीत 
उपलब्ध रु.१०७९.०० लाख इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 

(रु.लाखात) 


योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब । सन २०२१-२२ | यापूर्वी | सदर शा.नि. अन्वये 
अर्थसंकल्पित | वितरीत | वितरीत करण्यात 
तरतूद निधी । येतअसलेला निधी 


a ee २ ३ 1 ४ 4 & 


वैद्यकीय व तत्सम 
२२२५ ३५२९ ४, 000,00 9829.00 १०७९ .०० 
महाविद्यालयात शिक्षण 8 Prergef 8 : ९ 
/ 


घेणाऱ्या अनुसूचित जमाती विद्यावेतने 
प्रवर्गातील विद्यार्थ्याना 
शिष्यवृत्ती 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.१०७९.०० लाख (अक्षरी रुपये दहा कोटी एकोणऐंशी लाख फक्त) इतका निधी 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात 
येत आहे. प्रकरणी विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशीर्षनिहाय/ 
उपलेखाशीर्षनिहाय शिष्यवृत्ती अदा करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचा तपशील, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी 
प्रस्ताव सादर करावा. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.९२५/व्यय-१४, दि.२२.१०.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२८११२१०६७८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 


V ij e S | al g DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


ou=Planning Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
F 1 2.5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8fl 7c 
ठे tt e S | Nn g eec5e2d7d4b6a8bba99c5 1d275801 bcdf1b, 
serialNumber=2182f4f20daa6841ab430b2fd 
812e7b5d3a883e7 2efa574ca5e29ff528bc80 


Vasave Ama 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग 
५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
७. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्प 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


